कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची 
दि.०१.०४.१९९६ ते दि.३१.३.२००३ या कालावधीची 
दि.२४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेल्या 
अंतिम ज्येष्ठतासूची मधील सुधारणा. 


महाराष्ट्र शासन 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक- ज्येष्ठता २०२१/ प्र.क्र.५१/(२)/ आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२ 
दि. १७ ऑगस्ट, २०२१. 
वाचा:- सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २००६/७७/आस्था-१, दि.२४.०८.२००६. 
शासन शुध्दीपत्रक :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिनस्त कार्यालयांतील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दि.०१.०४.१९९६ 
ते दि.३१.३.२००३ या कालावधीची अंतिम ज्येष्ठता सूची दि.२४.०८.२००६ रोजीच्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली 
आहे. 


२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. दिव्यांग २०१५/ प्र.क्र.१७१/१६-अ, दिनांक ०५.०७.२०२१ अन्वये 
दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट “अ” व गट “ब” मधील पदांवर पदोन्नतीमध्ये आरक्षण विहित करण्यात आलेले आहे. यास्तव, ज्या 
दिव्यांग अभियंत्यांच्या नावासमोर दिव्यांग प्रवर्गाची नोंद घेण्यात आली नाही, san दिव्यांग अभियंत्यांच्या नावासमोर 
दिव्यांग प्रवर्गाची नोंद घेण्यासाठी प्रादेशिक/ क्षेत्रिय कार्यालयांकडून शासनास प्रस्ताव प्राप्त झालेले आहेत. त्यास अनुसरुन 
दिनांक २४.०८.२००६ रोजीच्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द केलेल्या कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्या दि.०१.०४.१९९६ ते 
दि.३१.३.२००३ या कालावधीच्या अंतिम ज्येष्ठतासूची मधील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या नावापुढे त्यांच्या दिव्यांग प्रवर्गाची नोंद 
घेऊन, तसेच शासनास प्राप्त झालेल्या कागदोपत्री पुराव्यांच्या अनुषंगाने अन्य सुधारणा करुन त्याबाबतचे विवरणपत्र 
परिशिष्ट “ब” यासोबत जोडण्यात आलेले आहे. 

३. सदरचे शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०८१७१२४६२५५५१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Satish Kashinath DN: CN = Satish Keshwrath ade, C= IN, 5 


= Maharashtra, O = Government Of 
o—p99 Maharashtra, OU = Public Works Department 
सोबत- परिशिष्ट “ब Had pe Date: 2021.08.17 12:56:06 +05'30' 


(सतिश का.हडपे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
१. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग (स्थापत्य), महाराष्ट्र राज्य. 
२. सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ (स्थापत्य), महाराष्ट्र राज्य. 
३. अ.मु.स. (सा.बां.वि.) यांचे स्वीय सहायक,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. सचिव (रस्ते/ बांधकामे) सा.बां.वि. यांचे स्वीय सहायक,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. परिशिष्ट “ब” मधील संबंधीत सर्व कनिष्ठ अभियंता 
६. आस्थापना-३ / सेवा-३/ सेवा-२ कार्यासने, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. निवडनस्ती, आस्थापना-१. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता- २०२१/प्र.क्र.५१/(२)/आस्था-१, दिनांक १७/०८/२०२१ चे सहपत्र. 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.१९९६ ते दिनांक ३१.०३.२००३ या कालावधीची दिनांक २४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी मधील सुधारणा. 


अ.क्र. ।कनिष्ठ अभियंत्याचे नांव| कार्यालयाचे शैक्षणिक जन्मदिनांक | नियमित अस्थायी कार्यव्ययी जात प्रवर्ग टिप 
अर्हता आस्थापनेवरील | आस्थापनेवरील 
नेमणुक दिनांक | नेमणुक दिनांक 
९ 


१०४-क |विजय प्रल्हाद बाविस्कर | मुख्य अभियंता, | डी.सी.ई. | ०९/०८/१९७४ | १३/०५/१९९७ अ.ज. / (fear  ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. नाशिक यांनी दि.९.७.२०२१ रोजीच्या पत्रासोबत 
सा.बां.प्रा.वि.,ना अस्थिव्यंग सादर केलेले कागदोपत्री पुरावे पहाता श्री.बाविस्कर, कनिष्ठ अभियंता यांनी 
शिक दि.१५.१२.२००१ रोजीचे (दिव्यांग) असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर केल्याचे 
दिसून येते. यास्तव, त्यांच्या नावापुढे (दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) अशी नोंद घेण्यात 
येत आहे. 


१०४-उ |रमेश रंगनाथ आमले । मुख्य अभियंता, | डी.सी.ई. | ०१/०६/१९६८ | १५/०५/१९९७ खुला / (दिव्यां)  ।मु.अ., सा.बां.प्रा.वि. नाशिक यांनी दि.०९.०७.२०२१ यांनी व अधीक्षक 
सा.बां.प्रा.वि.,ना (अस्थिव्यंग ) अभियंता, सा.बां.मंडळ, जळगाव यांनी दि.०८.०७.२०२१ च्या पत्रासोबत 
शिक सादर केलेले कागदोपत्री पुरावे पाहता श्री. आमले यांनी दि.०८.०३.२०१३ व 
दि.०६.०२.२०१८ रोजीचे (दिव्यांग, असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर केले 
आहे. त्यास अनुसरुन त्यांच्या नावापुढे खुला, (दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) अशी 
नोंद घेण्यात येत आहे. 
१३५ | Mora नारायणराव मुख्य अभियंता, । डी.सी.इ. । ०७/०२/१९६५ | ०७/०७/१९९७ खुला / (ear  ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि., औरंगाबाद यांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या 
पांपटवार सा.बां.प्रा.वि.,औ (अस्थिव्यंग) कागदोपत्री पुरावे पहाता श्री.पांपटवार यांनी दि.१७.०७.२०२१ रोजीचे दिव्यांग 
रंगाबाद असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर केल्याचे दिसून येते. त्यास अनुसरुन 
श्री.पांपटवार यांच्या नावापुढे खुला, (दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) अशी नोंद घेण्यात 
येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता- २०२१/प्र.क्र.५१/(२)/आस्था-१, दिनांक १७/०८/२०२१ चे सहपत्र. 
परिशिष्ट - ब 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.१९९६ ते दिनांक 39.03.2003 या कालावधीची दिनांक २४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी मधील सुधारणा. 


अ.क्र. ।कनिष्ठ अभियंत्याचे नांव| कार्यालयाचे शैक्षणिक जन्मदिनांक | नियमित अस्थायी कार्यव्ययी जात प्रवर्ग टिप 
नांव अर्हता आस्थापनेवरील | आस्थापनेवरील 
नेमणुक दिनांक | नेमणुक दिनांक 
३ 


ce eee या 


भ.ज.(क) / (दिव्यांग) ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. पुणे यांनी दि.१२.०७.२०२१ च्या पत्रासोबत 
(स्नायू विकृती) सादर केलेले कागदोपत्री पुरावे पाहता श्री.घोडके यांनी (दिव्यांग) प्रवर्गात 
स्नायू विकृतीचे दि.६.७.२०२१ रोजीचे प्रमाणपत्र सादर केल्याचे दिसून येते. 
यास्तव श्री घोडके यांच्या नावापुढे (दिव्यांग) (स्नायू विकृती) अशी नोंद घेण्यात 
येत आहे. 


अ.जा./ (fea  ।मुख्य अभियंता, (रा.म.), कोकण भवन, नवी मुंबई यांचे दि.१३.७.२०२१ च्या 
(कर्णबधीर) पत्रान्वये प्राप्त प्रस्तावातील कागदोपत्री पुरावे पहाता श्री.नारायणकर यांनी 
(दिव्यांग) असल्याबाबतचे दि.६.१.२०२० प्रमाणपत्र सादर केल्याचे दिसून येते. 
यास्तव, त्यांच्या नावापुढे अ.जा., (दिव्यांग) (कर्णबधीर) अशी नोंद घेण्यात येत 
आहे. 


नागनाथ सिताराम मुख्य अभियंता, । डी.सी.ई. | १२/११/१९६६ | ११/०६/१९९९ 
घोडके सा.बां.प्रा.वि,. 
पुणे 
गणपती किसनराव मुख्य अभियंता, । डी.सी.ई. । ०९/०३/१९६९ | २२/०६/१९९९ 
नारायणकर (QA), कोकण 
भवन, नवी मुंबई 


eal 
220-4 |महेश फुलचंद परदेशी ।मुख्य अभियंता, | डी.सी.इ. | ०४/०७/१९७३ | २२/१२/१९९७ अ.जा./(दिव्यां)  ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. नागपूर यांचे दि.१२.७.२०२१ च्या पत्रान्वये प्राप्त 
सा.बां.प्रा.वि.,ना (अस्थिव्यंग) प्रस्तावातील कागदोपत्री पुरावे पहाता श्री.परदेशी यांनी (दिव्यांग) 
गपूर असल्याबाबतचे दि.१३-०७-२००५ रोजीचे प्रमाणपत्र सादर केल्याचे दिसून 
येते. यास्तव, त्यांच्या नावापुढे (दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) अशी नोंद घेण्यात येत 
आहे.श्री.महेश परदेशी हे कनिष्ठ अभियंता पदावर दि.२२.१२.१९९७ रोजी रुजू 
झाले आहेत. सबब त्यांची दि.२४.८.२००६ रोजीच्या ज्येष्ठता यादीतील अनु 
क्रमांक २१२ येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे व त्यांची ज्येष्ठता 
दि.२२.१२.१९९७ या दिनांकास निश्चित करण्यात येत आहे. तसेच त्यांच्या 
नावाचा समावेश अनु.क्र.२२० येथील श्री.विनोद वि.वानखेडे यांच्या खाली व 
अनु.क्रमांक २२१ येथील श्री अतुल अ.वडीखाये यांच्या वर अनु. क्रमांक २२०- 
अ येथे करण्यात येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता- २०२१/प्र.क्र.५१/(२)/आस्था-१, दिनांक १७/०८/२०२१ चे सहपत्र. 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.१९९६ ते दिनांक ३१.०३.२००३ या कालावधीची दिनांक २४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी मधील सुधारणा. 


अ.क्र. ।कनिष्ठ अभियंत्याचे नांव| कार्यालयाचे शैक्षणिक जन्मदिनांक | नियमित अस्थायी कार्यव्ययी जात प्रवर्ग टिप 
अर्हता आस्थापनेवरील | आस्थापनेवरील 
नेमणुक दिनांक | नेमणुक दिनांक 
९ 


दयानंद ग्यानोबा मुख्य अभियंता .ई. । २३/०७/१९६८ । २८/०६/१९९९ अ.जा./ (eam  ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. औरंगाबाद यांचे दि.०३.०८.२०२१ च्या पत्रान्वये 
सोनकांबळे सा.बां.प्रा.वि.,औ (अस्थिव्यंग) प्राप्त प्रस्तावातील कागदोपत्री पुरावे पहाता श्री.सोनकांबळे यांनी ते दिव्यांग 
रंगाबाद (अस्थिव्यंग) असल्याबाबत दि.१२.०६.१९८४ व दि.१४.०२.२०१५ रोजीचे 
प्रमाणपत्र सादर केल्याचे दिसून येते. यास्तव, त्यांच्या नावापुढे अ.जा. 
(दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


गंगाधर उत्तमराव मुख्य अभियंता, | St. । ०२/०१/१९६५ /०६/१९९९ भ.ज (दिव्यांग) ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. औरंगाबाद यांचे पत्र , दि.९.७.२०२१ च्या 
नागरगोजे सा.बां.प्रा.वि.,औ अस्थिव्यंग पत्रान्वये प्राप्त प्रस्तावातील कागदोपत्री पुरावे पहाता श्री.नागरगोजे यांची 
रंगाबाद कनिष्ठ अभियंता पदावर सरळसेवेने भूकंप पुनर्वसन कार्यक्रमांतर्गत नियुक्‍ती 
झाली असून, त्यांनी दि.०३.०१.१९९१ रोजीचे (दिव्यांग) असल्याबाबतचे 
प्रमाणपत्र सादर केल्याचे दिसून येते. यास्तव, त्यांच्या नावापुढे भ.ज. (ड), 
(दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 
राजेद्र त्रिबक मुख्य अभियंता, । डी.सी.इ. | ०१/१०/१९७१ | १६/०७/१९९९ खुला / (fear  ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. औरंगाबाद यांचे पत्र , दि.९.७.२०२१ च्या 
सा.बां.प्रा.वि., (अस्थिव्यंग) पत्रान्वये प्राप्त प्रस्तावातील कागदोपत्री पुरावे पहाता श्री.बिराजदार कनिष्ठ 
औरंगाबाद अभियंता यांनी दि.३०.०६.१९८७ व दि.१९.०४.२००१ रोजीचे (दिव्यांग) 
असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर केल्याचे दिसून येते. यास्तव, त्यांच्या 
नावापुढे खुला, (दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


अ.क्र. ।कनिष्ठ अभियंत्याचे नांव| कार्यालयाचे 


अभय दिनेठाराव 
पालळीमकर 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता- २०२१/प्र.क्र.५१/(२)/आस्था-१, दिनांक १७/०८/२०२१ चे सहपत्र. 
परिशिष्ट - ब 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.१९९६ ते दिनांक ३१.०३.२००३ या कालावधीची दिनांक २४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी मधील सुधारणा. 


शैक्षणिक 
अर्हता 


कार्यव्ययी 
आस्थापनेवरील 
नेमणुक दिनांक 


जन्मदिनांक | नियमित अस्थायी जात प्रवर्ग 
आस्थापनेवरील 


नेमणुक दिनांक 


भ.ज (दिव्यांग) 
(अस्थिव्यंग) 


२७/०५/१९७० २३/०९/१९९९ 


रंगाबाद 


खुला / (दिव्यांग) 
(अस्थिव्यंग) 


भिमाशंकर मल्लिनाथ 
मिटकरे 


जनार्धन लक्ष्मणराव 
wie 


सा.बां.प्रा.वि.,औ 


खुला / (दिव्यांग) 
(अस्थिव्यंग) 
भवन, नवी मुंबई 


मुख्य अभियंता ०१/१०/१९७२ | ०१/१०/१९९९ 
(रा.म.), कोकण 
०३/०६/१९७० | १६/१२/१९९९ 


मुख्य अभियंता, इ.मा.व. (दिव्यांग) 
(अस्थिव्यंग) 


रंगाबाद 


मुख्य अभियंता 3. /०९/१९७२ | ०१/१०/१९९९ 
सा.बां.प्रा.वि. 
पुणे 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. औरंगाबाद यांचे पत्र दि.९.७.२०२१ च्या पत्रान्वये 
प्राप्त प्रस्तावातील कागदोपत्री पुरावे पहाता श्री.बांगर, कनिष्ठ अभियंता यांची 
सरळसेवेने भूकंप पुनर्वसन कार्यक्रमांतर्गत अपंग प्रवर्गातून नियुक्‍ती झाली 
असून, त्यांनी दि.४.१०.२००५ रोजीचे (दिव्यांग) असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र 


सादर केल्याचे दिसून येते. यास्तव, त्यांच्या नावापुढे भ.ज.(ड), (दिव्यांग) 
अस्थिव्यंग) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. पुणे यांनी दि.१२.०७.२०२१ च्या पत्रासोबत 
सादर केलेले कागदोपत्री पुरावे पाहता श्री.पाळीमकर हे (दिव्यांग) 
(अस्थिव्यंग) असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र निर्गमित केल्याचा दिनांक १७-०७- 
१९९१ असा असून त्यांच्या नावापुढे खुला (दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) अशी नोंद 
घेण्यात येत आहे. तसेच उपलब्ध कागदोपत्री पुराव्यांस अनुसरुन त्यांच्या 
जन्मदिनांकात बदल करण्यात येत आहे. 


मुख्य अभियंता, (रा.म.), कोकण भवन, नवी मुंबई यांचे दि.१३.७.२०२१ च्या 
पत्रान्वये प्राप्त प्रस्तावातील कागदोपत्री पुरावे पहाता श्री.मिटकरे यांची भूकंप 
पुनर्वसन कार्यक्रमांतर्गत अपंग प्रवर्गातुन नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 
यास्तव, त्यांच्या नावापुढे खुला, (दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) अशी नोंद घेण्यात येत 
आहे. 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. औरंगाबाद यांचे पत्र, दि.९.७.२०२१ च्या 
पत्रान्वये प्राप्त प्रस्तावातील कागदोपत्री पुरावे पहाता sit Ales, कनिष्ठ 
अभियंता यांची सरळसेवेने भूकंप पुनर्वसन कार्यक्रमांतर्गत अपंग (दिव्यांग) 
(अस्थिव्यंग) प्रवर्गातून नियुक्‍ती झाली आहे. यास्तव, त्यांच्या नावापुढे इ.मा.व., 
(दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


प्रशांत चंद्रकांतराव 


कृष्णा लिंबाजीराव 
पानसंबळ 


साईनाथ वि. धोडरे 


उल्हास रामभाऊ 
जगताप 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता- २०२१/प्र.क्र.५१/(२)/आस्था-१, दिनांक १७/०८/२०२१ चे सहपत्र. 


अ.क्र. ।कनिष्ठ अभियंत्याचे नांव| कार्यालयाचे 


सा.बां.प्रा.वि.,औ 
रंगाबाद 


रंगाबाद 


मुख्य अभियंता, 
सा.बां.प्रा.वि.,ना 
गपूर 


मुख्य अभियंता, 
सा.बां.प्रा.वि,.पु 
णे 


शैक्षणिक 
अर्हता 


कार्यव्ययी 
आस्थापनेवरील 
नेमणुक दिनांक 


जन्मदिनांक | नियमित अस्थायी जात प्रवर्ग 
आस्थापनेवरील 


नेमणुक दिनांक 


खुला / (दिव्यांग) 
(अस्थिव्यंग) 


०३/१०/१९६५ १८/१२/१९९९ 


खुला / (दिव्यांग) 
(अस्थिव्यंग) 


०२/०६/१९६९ ०३/०३/२००० 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.१९९६ ते दिनांक 39.03.2003 या कालावधीची दिनांक २४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी मधील सुधारणा. 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. औरंगाबाद यांच्या दि.९.७.२०२१ च्या पत्रान्वये 
प्राप्त प्रस्तावातील कागदोपत्री पुरावे पहाता श्री.पाटील यांची भूकंप पुनर्वसन 


कार्यक्रमांतर्गत अपंग प्रवर्गातुन नियुक्ती करण्यात आली आहे. यास्तव, 
त्यांच्या नावापुढे खुला, (दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. औरंगाबाद यांच्या दि.९.७.२०२१ च्या पत्रान्वये 
प्राप्त प्रस्तावातील कागदोपत्री पुरावे पहाता श्री.पानसंबळ, कनिष्ठ अभियंता 
पदावर सरळसेवेने भूकंप पुनर्वसन कार्यक्रमांतर्गत अपंग प्रवर्गातून Fae 

झाली आहे. यास्तव, त्यांच्या नावापुढे खुला (दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) अशी नोंद 
घेण्यात येत आहे. 


इ.मा.व. / (दिव्यांग) 
(अस्थिव्यंग) 


खुला ./ (दिव्यांग) 
(अस्थिव्यंग ) 


०१/०७/१९६४ २३/०६/२००० शि 
7 शि 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. नागपूर यांच्या दि.१३.७.२०२१ च्या पत्रान्वये 
प्राप्त प्रस्तावातील कागदोपत्री पुरावे पहाता श्री.धोडरे यांनी दि.१३.११.१९९० 
व दि.०५.०७.२००७ रोजीचे (दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र 
सादर केल्याचे दिसून येते. यास्तव, त्यांच्या नावापुढे इ.मा.व., (दिव्यांग) 
(अस्थिव्यंग) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


प्रकल्पग्रस्त म्हणून नेमणुक. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. पुणे यांनी 
दि.१२.०७.२०२१ च्या पत्रासोबत सादर केलेले कागदोपत्री पुरावे पाहता 
श्री.जगताप यांनी दिनांक २२-०२-२००८ रोजीचे (दिव्यांग) असल्याबाबतचे 
प्रमाणपत्र सादर केले आहे. त्यास अनुसरुन त्यांच्या नावापुढे (दिव्यांग) 
(अस्थिव्यंग) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता- २०२१/प्र.क्र.५१/(२)/आस्था-१, दिनांक १७/०८/२०२१ चे सहपत्र. 
परिशिष्ट - ब 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.१९९६ ते दिनांक ३१.०३.२००३ या कालावधीची दिनांक २४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी मधील सुधारणा. 


अ.क्र. ।कनिष्ठ अभियंत्याचे नांव| कार्यालयाचे शैक्षणिक जन्मदिनांक | नियमित अस्थायी कार्यव्ययी जात प्रवर्ग टिप 
नांव अर्हता आस्थापनेवरील | आस्थापनेवरील 
नेमणुक दिनांक | नेमणुक दिनांक 
2 


वक अला 


६९७ डी.सी.इ. | ०१/०६/१९७५ | १५/१२/२००० खुला / (दिव्यां)  ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. पुणे यांनी दि.१२.०७.२०२१ च्या पत्रासोबत 
बशारतखान पठाण सा.बां.प्रा.वि., (अस्थिव्यंग) सादर केलेले कागदोपत्री पुरावे पाहता श्री.पठाण हे (दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) 
पुणे असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र निर्गमित केल्याचा दिनांक ०८-०८-१९९० असा 


असून त्यांच्या नावापुढे खुला (दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) seat नोंद घेण्यात येत 
आहे. 


